“शासन आपल्या दारी” या अभियानाचा 
कालावधी दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत 
वाढविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०५/का-१४१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ जून, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३/ प्र.क्र. ०५/ का- १४१४, दिनांक १३ एप्रिल, 2023. 
२. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०२३/ प्र.क्र. ०५/ का- १४१४, दिनांक ०४ मे, २०२३ 


शासन निर्णय- 

शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी “शासन आपल्या 
दारी ” हे अभियान राबविण्याबाबत दिनांक १३ एप्रिल २०२३ रोजी व दिनांक ०४ मे, २०२३ रोजी शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर अभियान दिनांक १५ एप्रिल, २०२३ ते १५ जून, २०२३ या 
कालावधीत राबविण्याबाबतच्या सूचना वरील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या होत्या. सदर अभियानाचा 
कालावधी दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०६०२१८०६१६१७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Devara Rajagopal 
(डॉ. राजगोपाल देवरा) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१२. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१३. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१५ *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१६ *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०५/का-१४१४ 


१७. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१८.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 

१९. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

२१. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

२२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२३. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपाळिका/नगरपरिषदा, 

२४. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२५. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१४, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


